Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष 


५ , 


अंक ४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २६, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
१-३० 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही. भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-२६ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय 


अधिसूचना : नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४४५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - कलि - भूसंपादन - सामान्य- कावि -३३५-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसुल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

( १ ) 
ना .- एक-१ ( १६७१) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -तीन मध्येदिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- एलएक्यु- ४७-२०१०-२०११ , 

मौजा माळेगाव , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

संपादन करावयाचे 
क्रमांक 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


८ ९ 


२ १७ 


० १ ९ 


एकूण . 


० १ ९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा प्रकल्प 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - बाळापूर उप- लघु कालवा क्रमांक १ चे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) -सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
बाळापूर लघु कालवा क्रमांक १ मुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) -भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम - निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

विशेष नोंद- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १४४६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - कलि - भूसंपादन- सामान्य - कावि -३३६-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसुल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य),वर्धा याना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-एलएक्यु-४७-२०१९ -२०२० , 

मौजा भिवापूर , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक सर्वे 

संपादन करावयाचे 
नंबर 

क्षेत्र (अदमासे) 
( १) ( २) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 


एकूण क्षेत्र 


आर 


हे . आर 


१ 


१६४ 


० १६ 


८०/ १ / अ 
७६/१ 


२ 


९ ७८ 


० ८२ 


३ 


५ ९ / १ / अ 


२४ ९ 


०४७ 


एकूण 


१४५० 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा प्रकल्प 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -भिवापूर वितरीकाचेबांधकामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
भिवापूर वितरीकाचे बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) -भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७ , शके १ ९४१ 


५ 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचेपदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)-निरंक . 

विशेष नोंद - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४४७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - कलि - भूसंपादन -सामान्य - कावि -३३७-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसुल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र. क्र .७७- अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 


ना .-एक -२ ( १६७१ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३- एलएक्यु- ४७-२०१९-२०२० , 

मौजा पढेगाव , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक सर्व्ह 

संपादन करावयाचे 
नंबर 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


आर 


२८२ 


००८ 


१ 
२ 

३ 


३०३ 


१८६ 


० १८ 


३११ 


३४२ 


० १२ 


४ 


३५४ 


१२९ 


००४ 


५ 


३६ ९ 


१ १८ 


००४ 


६ 


४०४ 


२०७ 


० १३ 


७ 


४०५ 


२४७ 


० ०२ 


८ 


४०२ 


२८४ 


००१ 


एकूण .. 


१५ १३ 


०६२ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा प्रकल्प 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन -निम्न वर्धा प्रकल्प देवळी शाखा कालवा सा.क्र . २४०६० मी . वरून उगमीत होणा- या पढेगाव लघू कालवा 
क्र .३ चे बांधकामाकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
पढेगाव लघुकालवा क्र.३ चे बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) -भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वन विभागमंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- यांचे पदनाम -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

विशेष नोंद- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य ), वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४४८ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - कलि - भूसंपादन - सामान्य - कावि- ३३८-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसुल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४- एलएक्यु-४७-२०१९-२०२० , 

मौजा तळेगाव , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक सर्वे 

संपादन करावयाचे 
नंबर 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


. 


आर 


१ 


८४ 


५३६ 


०३१ 


२ 


९ ३ 


२४ ९ 


० ४७ 


एकूण . . 


७८५ 


० ७८ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन – देवळी उपशाखा कालव्यावरील शिवापूर लघू कालवा क्र .१ चे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
बाळापूर लघू कालवा क्र .१ मुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला )-भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० (क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

विशेष नोंद - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य ), वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४४ ९ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - कलि - भूसंपादन - सामान्य- कावि -३३९ -२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसुल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य ), वर्धा याना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- एलएक्यु- ४७-२०१९ -२०२० , 

मौजा आलोडा, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक सर्वे 

संपादन करावयाचे 
नंबर 

क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


११० 


१७८ 


००७ 


एकूण . 


१७८ 


० ०७ 


ना .-एक -३ ( १६७१ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा प्रकल्प 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - भिवापूर वितरीकाचेबांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
बाळापूर लघु कालवा क्र . १ मुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली आहे. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

विशेष नोंद - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५० . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - कलि- भूसंपादन - सामान्य - कावि -३४०-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसुल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


११ 


जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- एलएक्यु- ४७-२०१९ -२०२० , 

मौजा बाळापूर , ता . वर्धा, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक सर्वे 

एकूण 

क्षेत्र संपादन करावयाचे 
नंबर 

क्षेत्र ( अदमासे ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१ २२ 


१११/३ 
१११/२ 


० १० 


२ 


१२१ 


३ 


११२ 


२०८ 


५६० 


०१ 


१२०/१ , १२०/२, 
१२०/३ , १२०/४ , 
१२०/५ 
६३ 


५ 


१८६ 


० २४ 


एकूण 


०३८ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा प्रकल्प 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - बाळापूर लघू कालवाचेबांधकामाकरीता. 

समाजालामिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) -सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
बाळापूर लघु कालवाचे बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला )-भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली आहे. 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

विशेष नोंद- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य),वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १४ ऑगस्ट २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५१ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - कलि- उजि ( भू) -विपाविम -वर्धा- कावि -८ ९६-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसुल व वन 
विभाग ,क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या ,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


१३ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१९ - एलएक्यु- ४७-२०१८-२०१९ , 

गाव मोझरी, तहसील हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे.आर 


१ 


१४ ९ 


० ५३ 


२ 


१४० 


० ०८ 


३ 


११७ 


०३१ 


४ 


१२४ 


० १८ 


एकूण . 


१ १० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन निम्न वर्धा कालव्याच्या मोझरी लघु कालवा क्र . १ च्या बांधकामाकरिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) -सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 
ना .-एक-४ ( १६७१ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


अनुसूची -तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला )-भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) व त्या अनुषंगाने महसूल 
व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


विवेक भीमनवार , 
जिल्हाधिकारी , 

वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५२ . 


वाचा :-प्रारुप अधिसूचना क्र .- जमिन - का -४- स.अ.भु.अ.- सी.आर २८ - कावि-४०६०-१९, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१९ . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक - जमिन - का - ४ - स.अ.भु.अ.- सी.आर २८ - कावि - ४२७७-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक डब्ल्यु.एल.सी . १०७६-६३९ २३-एम-६ , दिनांक १ जुलै , १९ ६६, महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र दिनांक ७ एप्रील २०१६ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ४(१) अन्वये कार्यवाही करण्याचे अधिकार 
मला प्रदान करण्यात आलेले आहे. 


त्याअर्थी, मी , डॉ . कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर मला प्रदान केलेले अधिकाराचा वापर करून पळसगांव (सिंगरू ), ता . भद्रावती , 
जि . चंद्रपूर या महसुली गावाचे मौजा दिंदोडा खुर्द, ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर राखीव येथील वनखंड क्रमांक-११ क्षेत्र ३०० हे. आर. मध्ये पुनर्वसन केलेल्या 
गावाला महसुली गावाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. या गावाला “ नवीन पळसगांव (सिंगरु ) ” असे संबोधण्यात येईल व “ नवीन पळसगांव 
(सिंगरू ) ” हे गाव दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ पासून शेती व इतर वनेतर प्रयोजनार्थ “ नवीन पळसगांव (सिंगरु) ” महसूली गाव म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


१५ 


यापुढे भद्रावती तालुक्यातील १६४ गावापैकी १ गाव कमी झाल्यामुळे १६३ गावे आहेत आणि वरोरा तालुक्यात १८४ गावामध्ये १ गाव 
वाढल्यामुळे १८५ गावे आहेत . सदर गावाची चतुःसीमा खालीलप्रमाणे आहे . 


परिशिष्ट 


स.नं /वनखंड 
क्रमांक 


क्षेत्र हे . आर 

मध्ये 


चतुःसीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३०० 


पेवरा 


राखीव वनखंड 
क्रमांक -११ 


जंगल सरकार 
राखीव वनखंड 
क्र . १३ ( ब ) 


जंगल सरकार 
राखीव वनखंड 


जंगल सरकार 
राखीव वनखंड 


गाव 


क्र . १० 


क्र . १३ 


चंद्रपूर : 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


डॉ . कुणाल खेमनार , 
जिल्हाधिकारी , 

चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५३ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १ ) , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक - क.लि.- उजि ( भू)-वि.पा.वि.म.- कावि -१०००-२०१९. – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना , क्र . क.लि - उजि( भू) -वि.पा.वि.म.- कावि- २११-२०१८ , दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या गावठाणामधील जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


.. 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका -याने, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर, 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणाची जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणाच्या 
जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वयेजिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती शिवनंदा लंगडापुरे , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांस पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३- अ -६५-२०११-१२ प.ह.नं. ४२ अ , 

गाव- रायवाडी जुनी , तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर . 
चालता क्रमांक 

बांधकामाचे 
क्रमांक क्षेत्रफळ क्षेत्रफळ 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 
चौ.मी. चौ.मी. 


घर टॅक्स 


खल्या जागेचे 


एकूण क्षेत्रफळ 


( १ ) 


( ६ ) 
चौ.मी. 


१ 


१ 


१५ 


११ ९ .१३ 


२६.७७ 


१४५.९ ० 


२ 


२ 


१२ 


६५.५३ 


२६.३२ 


९ १.८५ 


३ 


३ 


८ 


४५.३७ 


१०२.९ २ 


१४८.२ ९ 


४ 


४ 


७ 


२१३.२३ 


२२७.८८ 


४४१.११ 


५ 


६ 


८१.८५ 


०.०० 


८१.८५ 


६ 


६ 


९ .५४ 


२५.६० 


३५.१४ 


७ 


७ 


९ 


५४.९ ८ 


३४.६६ 


८ ९ .६४ 


८ 


८ 


८ 


४७.८४ 


०.०० 


४७.८४ 


or 


९ 


४ 


४०.६० 


५६.५ ९ 


९ ७.१९ 


१० 


१० 


५ 


३८.५६ 


६८.६७ 


१०७.२३ 


११ 


११ 


११ 


४७.५ ९ 


६१.६६ 


१० ९ .२५ 


१२ 


१२ 


१४ 


६७.०३ 


७२.०४ 


१३ ९ .०७ 


१३ 


१३ 


१३ 


३८.४६ 


६५.६४ 


१०४.१० 


१४ 


१४ 


२२ 


६१.५५ 


२६५.०६ 


३२६.६१ 


१५ 


१५ 


१ 


३५.९ ० 


११२.८८ 


१४८.७८ 


१६ 


१६ 


२४७ 


४०.३९ 


१८६.२० 


२२६.५ ९ 


१७ 


१७ 


३ 


२५४.०६ 


२ ९ २.४८ 


५४६.५४ 


१८ 


१८ 


२५० 


१६.५१ 


४.८५ 


२१.३६ 


१ ९ 


१ ९ 


२५२ 


४१.०५ 


२८.८६ 


६ ९.९ १ 


२० 


२०/१ 


२१ 


११.८ ९ 


१ ९ .१७ 


३१.०६ 


२१ 


२०/२ 


२२ 


११.८ ९ 


१ ९ .१७ 


३१.०६ 


२२ 


२०/३ 


२३ 


११.९ ० 


१ ९ .१७ 


३१.०७ 


२१ 


२१ 


२० 


४२.१४ 


२ ९ .२३ 


७१.३७ 


२२ 


२२ 


१ ९ 


३ ९ .३० 


१०.४१ 


४ ९ .७१ 


२३ 


२३ 


२४ 


१०७.३९ 


५४.३६ 


१६१.७५ 


२४ 


२४ 


२५ 


६६.६० 


२७.९ ५ 


९ ४.५५ 


२५ 


२५ 


२६ 


७५.१८ 


३७.४२ 


११२.६० 


२६ 


२६ 


१८ 


६२.०३ 


०.०० 


६२.०३ 


२७ 


२७ 


२४८ 


३१.८२ 


०.०० 


३१.८२ 


२८ 


२८ 


१६ 


५६.७१ 


३५.२२ 


९१.९ ३ 


२ ९ 


२ ९ 


१७ 


५ ९ .३४ 


४.२७ 


६३.६१ 


३० 


३० 


३८ 


७०.९ ४ 


२६३.५७ 


३३४.५१ 


३१ 


३१ 


४४ 


७ ९ .५२ 


१२८.५४ 


२०८.०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


१७ 


( १) 


( २ ) 


अनुसूची- एक - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 

चौ.मी. 


( ५ ) 
चौ.मी. 


( ६ ) 
चौ.मी. 


३२ 


३२ 


४२ 


४३.६८ 


११.२ ९ 


५४.९ ७ 


३३ 


३३ 


३ ९ 


३१.५६ 


१२.३३ 


४३.८ ९ 


३४ 


३४ 


४० 


३०.३६ 


२२.२ ९ 


५२.६५ 


३५ 


३५ 


४१ 


३२.६७ 


१५.२३ 


४७.९ ० 


३६ 


३६ 


४३ 


२८.०० 


४४.९ ० 


७२.९ ० 


३७ 


३७ 


४७ 


४१.४६ 


२४.३६ 


६५.८२ 


३८ 


३८ 


४५ 


६४.२८ 


३३.९ ० 


९ ८.१८ 


३ ९ 


३ ९ 


४८ 


५४.४ ९ 


३४.५१ 


८ ९ .०० 


४० 


४० 


४ ९ 


१५.१० 


१६.५४ 


३१.६४ 


४१ 


४१ 


२५१ 


२२.९ ७ 


१७.२२ 


४०.१ ९ 


४२ 


४२ 


३३ 


७५.२४ 


५२.५ ९ 


१२७.८३ 


४३ 


४३ 


३४ 


३०.१६ 


५४.३७ 


८४.५३ 


४४ 


४४ 


३५ 


६२.९९ 


६२.१ ९ 


१२५.१८ 


४५ 


४५ 


३६ 


१५.७४ 


९ .४४ 


२५.१८ 


४६ 


४६ 


३७ 


१५.६१ 


४.४१ 


२०.०२ 


४७ 


४७ 


२१.०२ 


०.०० 


२१.०२ 


४८ 


४८ 


५६ 


३७.४२ 


२.९ ४ 


४०.३६ 


४ ९ 


४ ९ 


५८ 


३७.४२ 


३.० ९ 


४०.५१ 


५० 


५० 


५७ 


३६.४५ 


६.५० 


४२.९ ५ 


५१ 


५१ 


६१ 


३७.३४ 


०.०० 


३७.३४ 


५२ 


५२ 


६२ 


३८.८८ 


१६.७० 


५५.५८ 


५३ 


५३ 


६३ 


३८.१७ 


०.०० 


३८.१७ 


५४ 


५४ 


२ ९ 


६३.४२ 


८८.७० 


१५२.१२ 


५५ 


५५ 


२३६ 


४६.१५ 


३ ९ .११ 


८५.२६ 


५६ 


५६ 


३० 


४३.४२ 


३२.६६ 


७६.०८ 


५७ 


५७ 


२७ 


४६.३ ९ 


३३.७८ 


८०.१७ 


५८ 


५८ 


२८ 


४६.८६ 


२७.८२ 


७४.६८ 


५ ९ 


५ ९ 


३१ 


३४.१७ 


०.०० 


३४.१७ 


६० 


६० 


७४ 


५३.९ ७ 


४८.२६ 


१०२.२३ 


६१ 


६१ 


७३ 


६७.३६ 


६२.६५ 


१३०.०१ 


६२ 


६२ 


७२ 


२७.६ ९ 


२६.३५ 


५४.०४ 


६३ 


६३ 


६४ 


१३०.०७ 


२८.०० 


१५८.०७ 


६४ 


६४ 


३२ 


५०.१९ 


२१.४६ 


७१.६५ 


६५ 


६५ 


२३२ 


४ ९ .५० 


५४.५३ 


१०४.०३ 


६६ 


६६ 


७७/१ 


३८.५३ 


१ ९ .४४ 


५७.९ ७ 


६७ 


६७ 


७५ 


१४.९ ३ 


६७.९ २ 


८२.८५ 


६८ 


६८ 


७६ 


४१.४६ 


१ ९ .८५ 


६१.३१ 


६ ९ 


७८ 


४६.७८ 


२४.०० 


७०.७८ 


६ ९ 
७० 


७० 


७७/२ 


६६.६४ 


३४.५१ 


१०१.१५ 


ना .-एक -५ ( १६७१ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची- एक -- चालू 

( ४ ) 
चौ.मी. 


( ५ ) 


( ६ ) 
चौ.मी. 


चौ.मी. 


७१ 


७१ 


७ ९ 


०.०० 


५०.३४ 


५०.३४ 


७२ 


७२ 


२४ ९ 


२६.४८ 


५७.०० 


८३.४८ 


७३ 


७३ 


२४१ 


५०.५० 


३७.५ ९ 


८८.० ९ 


७४ 


७४ 


५४ 


५०.२४ 


५७.१० 


१०७.३४ 


७५ 


७५ 


५५ 


३०.८४ 


१०.०० 


४०.८४ 


७६ 


७६ 


५३ 


८८.०५ 


३३.०५ 


१२१.१० 


७७ 


७७ 


९ ७ 


३३.०५ 


०.०० 


३३.०५ 


७८ 


७८ 


५० 


२४.३५ 


५६.७१ 


८१.०६ 


७ ९ 


७ ९ 


५१ 


३ ९ .७८ 


४४.८२ 


८४.६० 


८० 


८० 


५२ 


३२.२१ 


७३.८४ 


१०६.०५ 


८१ 


८१ 


२३ ९ 


५६.५२ 


४०.१४ 


९ ६.६६ 


८२ 


८२ 


२४४ 


४२.७० 


२ ९ .६२ 


७२.३२ 


८३ 


८३ 


४ ९ 


८७.७० 


२५.१० 


११२.८० 


८४ 


८४/१ 


७० 


२८.१४ 


५८.५४ 


८६.६८ 


८४ 


८४/२ 


७१ 


२८.१४ 


५८.५४ 


८६.६८ 


८४ 


८४/३ 


७२ 


२८.१४ 


५८.५५ 


८६.६ ९ 


८५ 


८५ 


२५३ 


२४.१५ 


५१.३० 


७५.४५ 


८६ 


८६ 


६५ 


३२.०० 


४१.४७ 


७३.४७ 


८७ 


८७ 


६६ 


५६.५० 


१०१.० ९ 


१५७.५ ९ 


८८ 


६७ 


४४.९ ६ 


९ .३४ 


५४.३० 


८८/१ 
८८/२ 


८ ९ 


६८ 


४४.९ ७ 


९ .३५ 


५४.३२ 


९ ० 


८ ९ 


९९ 


२५.५३ 


६२.२ ९ 


८७.८२ 


९ १ 


९ ० 


६३ 


६३.७७ 


२१.१० 


८४.८७ 


९ २ 


९ १ 


६५ 


५४.९ ७ 


२०.५० 


७५.४७ 


९ ३ 


९ २ 


७४ 


२४.९ १ 


१०७.०६ 


१३१.९ ७ 


९ ४ 


९ ३ 


८० 


४६.५७ 


१०१.०४ 


१४७.६१ 


९ ५ 


९ ४ 


८१ 


३६.३५ 


११६.९ २ 


१५३.२७ 


९ ६ 


९ ५ 


२१८ 


९ ७ 


३०.८८ 


९ ६ 


२०६.२ ९ 


१७५.४१ 


९ ८ 


९ ७ 


२१७ 


४७.८५ 


१८१.२५ 


२२ ९ .१० 


९९ 


९ ८ 


२४३ 


२५.७४ 


५८.५ ९ 


८४.३३ 


१०० 


९९ / १ 


८८ 


७०.१६ 


८०.०७ 


१५०.२३ 


१०० 


९९ / २ 


८ ९ 


७०.१६ 


८०.०८ 


१५०.२४ 


१०१ 


१०० 


८३ 


११६.२० 


१६२.४२ 


२७८.६२ 


१०२ 


१०१ 


८४ 


११२.२३ 


२०५.८७ 


३१८.१० 


१०३ 


१०२ 


२३६ 


६७.७२ 


६८.९ ६ 


१३६.६८ 


१०४ 


१०४ 


४६ 


४५.२० 


१०८.५५ 


१५३.७५ 


१०५ 


१०५ 


२३५ 


६३.६३ 


१३३.४० 


१ ९ ७.०३ 


१०६ 


१०६ 


८५ 


६०.९ ० 


२७.३७ 


८८.२७ 


१०७ 


१०७ 


९ ० 


३१.६२ 


५६.५३ 


८८.१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


१ ९ 


( १) 


( २ ) 


अनुसूची- एक - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 

चौ.मी. 


( ५ ) 
चौ.मी. 


( ६ ) 
चौ.मी. 


१०८ 


१०८ 


२४६ 


०.०० 


५८.८४ 


५८.८४ 


१० ९ 


१०३ 


५.६३ 


०.०० 


५.६३ 


११० 


१० ९ 


३१ 


५२.५० 


०.०० 


५२.५० 


एकूण 


५६२६.३० 


६१११.१४ 


११७३७.४४ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -कन्हान नदी प्रकल्प ( कोच्छी बॅरेज ) . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : -कोच्छी बॅरेज च्या बाधित क्षेत्राकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ : -कन्हान नदी प्रकल्प ( कोच्छी बॅरेज ) क्षेत्र ११७३७.४४ चौ.मि. आहे . त्याचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , 
उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापीत होत आहे 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

गाव बडेगाव , तालुका सावनेर , जिल्हा नागपूर . 
अनुक्रमांक क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन 

क्रमांक क्षेत्र 
किंवा गट नंबर 

किंवा गट नंबर 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( १ ) ( २ ) ( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 


भूमापन क्रमांक 


. 


१ 


५ ९ 


० ९ ८ 


५ 


१५२ 


२ 


६० 


१०१ 


६ 


६३ 
६४/१ 
६४/२ 


२०४ 


३ 


६१/१ 


० ९ ८ 


७ 


१७९ 


४ 


६२ 


१ १० 


एकूण 

आराजी .. 


९ ४२ 


( १) जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र एलएसी-कार्या-२५ -कावि -५७-२०११ , दिनांक २०-८-२०११ 

( २ ) कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे प्रकल्प विभाग , नागपूर यांचे जा . पत्र क्र . १५६८/चिशा/ कोच्छी बॅरेज / भूसंपादन-२०११ , 
दिनांक ८-८-२०११ रोजीचा प्रस्तावानुसार गावठाणातील जमीन संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत आहे. महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचेपुनर्वसन 
अधिनियम, १ ९९९ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील . 

टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


नागपूर : 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ . 


शिवनंदा लंगडापुरे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५४ . 


कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

( संदर्भ : कलम क्र . १ चे उपकलम क्र . ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ : नियम क्र . १ चा उपनियम क्र . २ ) 


क्रमांक २८३२- गोडाका-प्रशा- सन -२०१९. 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील कलम क्र . १ च्या उपकलम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ क्र . ( २), (३ ), ( ४), (५ ), व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी क्षेत्र , पाटबंधारे प्रकल्प, अधिनियमातील कलमे व लागू करण्याच्या तारखा अधिसूचित करीत आहेत . प्रस्तुत 
अधिनियमातील कलम क्र . ७ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटधारकास पाणी पुरवठा 
करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणी पुरवठा करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील 
सर्व जमीनधारकास व भोगवटधारकास बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अ.क्र . 


पाटबंधारे प्रकल्प 


शेरा 


लागू करावयाची 

कलमे 


ज्या तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 


अंशतः 


( १ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


पूर्ण 

( २ ) 
गोसीखुर्द प्रकल्प , 

शेळी उपसा 
सिंचन योजना 


( ४ ) 
कलम २२ वगळून सर्व 


( ५ ) 
२६ जून २०१९ 


१ 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . य . झोड , 

कार्यकारी अभियंता, 
गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग, 

वाही ( पवनी) . 


वाही ( पवनी) : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५५ . 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 


अधिसूचना क्रमांक २ [ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


क्रमांक २८३२ - गोडाका- प्रशा - सन-२०१९. 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी 
कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


२१ 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड (४) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खालील नमुद केले प्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र . (३ ) ते ( ४) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिका -यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे . 


तक्ता 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


( १ ) 


१ 


( २ ) 

( ३ ) 
गोसीखुर्द प्रकल्प , 

शेळी ( १ ) कार्यकारी अभियंता, 
उपसा सिंचन योजना 

गोसीखुर्द डावा कालवा 
क्षेत्र सी.सी.ए. २१६३ हेक्टर . विभाग , वाही ( पवनी). 


म . सिं . प . शे . व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार 
देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 
कलम -६ ( १ ), ९( २ ), ९( ४ ), ९( ६ ), ९( ९ ), १० (१ ) , १२( २), १२( ६ ), 
१२(९ ), १३( १), १३(३), १५(४ ), १५ (६), १५( ९), १८( २), १८( ४), 
१८( ६), १९(२), २२, २३( १), २६( १), ४१ , ४२(१), ६८/१, ४४ , ४५ , 
४७/२ , ४८ 
म . सिं . प . शे . व्य . अधिनियम, ३ 
कलम १८(९ ) लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १९( २) लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था व मोठ्या व मध्यम 
प्रकल्पावरील वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम २१( १ ) संपूर्ण प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र कार्यकारी अभियंता यांचे अधिकार 
क्षेत्रात असलेल्या प्रकल्पाबाबत . 
कलम-६( ५) , ४२( २) , 
कलम-१६( १ ), मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम-१८ (९ ) , वरिष्ठ स्तरीय सर्व पाणी वापर संस्था 
कलम-१९ ( २) , मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्प स्तरीय , मध्यम व मोठ्या 
प्रकल्पावरील कालवा स्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम २१( १) ज्या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र दोन किंवा अधिक विभागाचे अखत्यारीत 
आहे अशा प्रकल्पाबाबत . 
कलम -१६( ३ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम -१ ९(२ ), मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्प स्तरीय , पाणी वापर संस्था 


( २ ) अधीक्षक अभियंता, 
गोसीखुर्द उपसा सिंचन 
मंडळ, अंबाडी. 


( ३ ) मुख्य अभियंता , 
गोसीखुर्द प्रकल्प , नागपूर 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . य . झोड , 
कार्यकारी अभियंता , 
गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग, 

वाही ( पवनी). 


: 


वाही ( पवनी) : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४५६ . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 . 

[ See Section 1 ( 3) of the Act ] 

Notification - 1 


[ See Rule - 1 ( 2) ] 


No.2832 - GLC - Admi - 2019. 


In excercise of the powers conferred by Sec . 1 ( 3) of Maharashtra Management of Irrigation System 
by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Act No. 23 of 2005 ) the Governor of the State Government of Maharashtra , 
hereby , notifies Area , Irrigation Projects , Sections of the Act and Date of Application as specified in 
ना .-एक -६ ( १६७१ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) & (6 ) of the table below for bringing in force the Act . In said notified area , as 
provided under Sec . 7 , no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall be 
binding on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by 
Farmers . 


TABLE 


Serial 
No. 


Irrigation Projects 


Remarks 


Sections 
applied 


Date of 
application 


Part 


Complete 

( 2 ) 
Gosikhurd Project 
Sheli Lift Irrigation Schme. 


( 3 ) 


( 1) 

1 


(6 ) 


( 4 ) 
All Except 
Section 22 


(5 ) 
26th June 

2019 


By the order and in the name of Governor of Maharashtra , 


P. Y.ZOD , 

Executive Engineer , 
Gosikhurd Left Bank Canal Division , 

Wahi (Pauni). 


Wahi (Pauni) : 
Dated the 21st September 2019 . 


HTT 9 ( 711. fq . 5.) H. ST. PI., 37.55 . 9846 . 


Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 . 


Notification - 2 


[ See Act Section - 1 ( 3 ) ] 


No. 2832 -GLC - Admi- 2019. 


To exercise the powers and discharging the duties allocated in Maharashtra Management of 
Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are given to Government of Maharashtra to appoint 
Appropriate Canal Officers, as per MMISF Act Section 2 (f) 


Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act 1976 Section 2 ( 4 ), The government of Maharashtra 
appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers & discharging the duties 
under the MMISF Act 2005 . 


TABLE 


Serial 


Canal officers 


Project & 
Command Area 


Sections of MMISF Act 2005 of which powers are 

given to canal officers 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Gosikhurd 
Project 
Sheli Lift 
Irrigation 
Scheme. 


Executive 
Engineer 
Gosikhurd Left 
Bank Canal 
Division , 
Wahi ( Pauni) 


Section 6 ( 1), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 919 ), 10 ( 1), 12 (2 ), 12 (6 ), 12 (9 ), 
13 (1 ), 13 (3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 15 ( 9 ), 18 (2 ), 18 (4 ), 18 (6 ) , 19 (2 ), 
22 , 23 ( 1), 26 ( 1 ), 41, 42 ( 1), 68 ( 1) 44 , 45 , 47 (2 ), 48, 
MMISF Rule Section - 3 
Section 18 (9 ), Minor Level Water Users Associations. 
Section 19 (2 ), Minor Level Water Users Associations & 
Distributary Level Water Users Associations of Major & 
Medium Project. 


C. C. A.-2163 Ha . 


Section 21( 1) , Where the Juridiction of whole project is 
concerned with the only one Executive Engineer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


२३ 


TABLE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 

( 4 ) 
Superintending Section 6( 5) , 42 ( 2) , 
Engineer , 

Section 16 ( 1), Medium & Major Project 
Gosikhurd Lift Section 18( 9) , All Senior-level Water User Assosiation 
Irrigation Circle , Section 19 (2 ) , Project Level WUA of Medium project and 
Ambadi. 

CLA & PLA of Major project 
Section 21 ( 1), Where project is under the jurisdiction of 

two or more Executive Engineers . 
Chief Engineer , Section 16 ( 3 ), Medium and Major projects 
Gosikhurd Project, Section 19 (2 ), Project level Water Users Association of 
Nagpur. 

major project . 


By the order and in the name ofGovernor of Maharashtra , 


P.Y. ZOD , 

Executive Engineer , 
Gosikhurd Left Bank Canal Division , 

Wahi ( Pauni). 


Wahi (Pauni) : 
Dated the 21st September 2019. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५८ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक- यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

( संदर्भ : कलम क्र . १ चे उपकलम क्र . ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 

( संदर्भ : नियम क्र . १ चा उपनियम क्र . २ ) 
क्रमांक २८३३ -गोडाका - प्रशा-२०१९. 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील कलम क्र . १ च्या उपकलम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ क्र . ( २), (३), ( ४),( ५) , व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी क्षेत्र, पाटबंधारे प्रकल्प , अधिनियमातील कलमे व लागू करण्याच्या तारखा अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत 
अधिनियमातील कलम क्र.७ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटधारकास पाणी पुरवठा 
करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणी पुरवठा करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील 
सर्व जमीनधारकास व भोगवटधारकास बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अ . क्र . 


पाटबंधारे प्रकल्प 


लागू करावयाची 


शेरा 


ज्या तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 


कलमे 


अंशतः 
( ३ ) 


( १ ) 


( ६ ) 


पूर्ण 

( २ ) 
गोसीखुर्द प्रकल्प, पवनी उपसा 
सिंचन योजना 


( ४ ) 
कलम २२ वगळून सर्व 


( ५ ) 
२६ जून २०१९ 


१ 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . य . झोड , 
कार्यकारी अभियंता, 
गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग, 

वाही ( पवनी). 


वाही ( पवनी ) : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५ ९ . 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

अधिसूचना क्रमांक २ [ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


क्रमांक २८३३ - गोडाका-प्रशा-२०१ ९. 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी 
कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड (४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खालील नमुद केले प्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३) ते ( ४) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिका -यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे . 


तक्ता 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सिं . प . शे . व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार 

देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 


( १ ) 


१ 


( २ ) 

( ३ ) 
गोसीखुर्द प्रकल्प, पवनी ( १) कार्यकारी अभियंता, 
उपसा सिंचन योजना गोसीखुर्द डावा कालवा 
क्षेत्र सी.सी.ए. २२६० हेक्टर . विभाग , वाही ( पवनी). 


( ४ ) 
कलम -६(१ ) , ९( २), ९( ४), ९(६), ९(९ ), १०( १), १२( २), १२( ६), 
१२(९ ), १३( १), १३( ३), १५( ४ ), १५(६ ), १५(९ ), १८( २), १८ ( ४) , 
१८( ६), १९( २), २२, २३( १ ), २६(१ ), ४१ , ४२( १), ६८/१, ४४ , ४५ , 
४७/२ , ४८ 
म . सिं . प . शे . व्य . अधिनियम , ३ 
कलम १८(९ ), लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १९(२), लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था व मोठ्या व मध्यम 
प्रकल्पावरील वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम २१( १), संपूर्ण प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र कार्यकारी अभियंता यांचे अधिकार 
क्षेत्रात असलेल्या प्रकल्पाबाबत . 


( २ ) अधीक्षक अभियंता , 
गोसीखुर्द उपसा सिंचन 

अंबाडी. 


मंडळ , 


कलम-६( ५ ), ४२( २), 
कलम -१६( १ ), मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम-१८ (९ ), वरिष्ठ स्तरीय सर्व पाणी वापर संस्था 
कलम -१९ ( २), मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्प स्तरीय , मध्यम व मोठ्या 
प्रकल्पावरील कालवा स्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम २१( १ ), ज्या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र दोन किंवा अधिक विभागाचे 
अखत्यारीत आहे अशा प्रकल्पाबाबत . 


( ३) मुख्य अभियंता, 


कलम-१६( ३) , मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम -१९( २), मोठया प्रकल्पावरील प्रकल्प स्तरीय , पाणी वापर संस्था 


गोसीखुर्द प्रकल्प , नागपूर . 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . य . झोड , 

कार्यकारी अभयंता , 
गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग , 

वाही ( पवनी) . 


वाही ( पवनी) 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


२५ 


HTT 9 (77. fq . g .) H. 911. 27. , 37. 58.98 & o . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 . 


[ See Section 1 ( 3) of the Act ] 


Notification - 1 


See Rule - 1 ( 2 ) ] 


No. 2833 -GLC - Admn - 2019. 


In excercise of the powers conferred by Section 1(3) of Maharashtra Management of Irrigation 
System by Farmers (MMISF) Act, 2005 (Act No. 23 of 2005 ) the Governor of the State Government of 
Maharashtra , hereby , notifies Area , Irrigation Projects , Sections of the Act and Date of Application as 
specified in columns (2), ( 3), (4 ), (5 ) and (6 ) of the table below for bringing in force the Act. In said 
notified area , as provided under Section 7 , No water shall be supplied by the Appropriate Authority to an 
individual holder or occupier of such land and the system of supply of water through Water User s 
Association shall be binding on all the holders and occupiers of the lands under Management of 
Irrigation System by Farmers . 


TABLE 


Serial 


Irrigation Projects 


Date of 


Remarks 


Sections 
applied 


No. 


application 


Complete 


Part 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


26th June 


Gosikhurd Project 
Pauni Lift Irrigation Scheme. 


All Except 
Section 22 


2019 


By the order and in the name of Governor of Maharashtra , 


P. Y. ZOD , 


Wahi (Pauni) : 
Dated the 21st September 2019 . 


Executive Engineer , 
Gosikhurd Left Bank Canal Division , 

Wahi (Pauni). 


HTT 1 ( . . L.) 1. SII . KI., J. b . 18 % . 


Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 . 


Notification - 2 


[ See Act Section - 1 (3 ) ] 


No. 2833 -GLC - Admn - 2019. 


To exercise the powers and discharging the duties allocated in Maharashtra Management of 
Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are given to Government of Maharashtra to appoint 
Appropriate Canal Officers , as per MMISF Act Section 20 ). 


91. -506-6 (9 &09). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


Henceforth , as per Maharashtra Irrigation Act 1976 Section 2 ( 4 ), The government of Maharashtra 
appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers & discharging the duties 
under the MMISF Act 2005 . 


TABLE 


Serial 


Canal officers 


Project & 
Command Area 


Sections of MMISF Act 2005 of which powers are 

given to Canal Officers 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


1 


Gosikhurd 


( 1 ) Executive 
Engineer 
Gosikhurd Left 


Project 
Pauni Lift 
Irrigation 
Scheme. 


Bank Canal 


Section 6 ( 1), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 919 ), 10 ( 1), 12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 (9 ), 
13 ( 1), 13 (3 ) , 15 (4 ), 15 (6 ) , 15 (9 ) , 18 (2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 19 (2 ), 
22 , 23 ( 1), 26 ( 1 ), 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 , 
MMISF Rule Section - 3 
Section 18 ( 9 ), Minor Level Water Users Associations. 
Section 19 ( 2 ), Minor Level Water Users Associations & 
Distributary Level Water Users Associations of Major & 
Medium Project. 


Division , 
Wahi (Pauni) 


C. C. A.- 2260 Ha . 


Section 21 ( 1), Where the Juridiction of whole project is 
concerned with the only one Executive Engineer. 


( 2 ) Superintending Section 6 (5 ) , 42 (2 ), 
Engineer , 

Section 16 ( 1) , Medium & Major Project 
Gosikhurd Lift Section 1819 ), All Senior -level water user Assosiation 
Irrigation Circle , Section 19 ( 2 ) , Project Level WUA ofMedium project and 
Ambadi . 

CLA & PLA ofMajor project 
Section 21 (1 ), Where project is under the jurisdiction of 
two or more Executive Engineer . 


( 3 ) Chief Engineer , Section 16 ( 3 ), Medium and Major projects 
Gosikhurd Project , Section 19 ( 2 ), Project level Water Users Association of 
Nagpur. 

major project . 


By the order and in the name of Governor of Maharashtra , 


P. Y. ZOD , 

Executive Engineer , 
Gosikhurd Left Bank Canal Division , 

Wahi (Pauni). 


Wahi (Pauni) : 
Dated the 21st September 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


